राज्यातील विविध न्यायालयांत कार्यरत 
असलेल्या बेलिफांना बॅग्ज व रेनकोटस 
पुरविण्यासाठी वित्तीय मर्यादा वाढविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-०३१७/प्र.क्र.७७-अ/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २० मार्च, २०२४. 


पहा -१. प्रबंधक (निरिक्षण-१) मा. उच्च न्यायालयाचे क्र. रुल/एक्स-४४१७/७३/३१५, 
दि.१९.०९.२०२२ चे पत्र. 
प्रस्तावना : - 


राज्यातील न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या बेलिफांना समन्स, वॉरंट, नोटीस इ. 
बजावण्याकरीता वादी / प्रतिवादी यांच्याकडे जावे लागते. सदर कागदपत्रे गोपनीय स्वरुपाची असल्याने 
ती सुरक्षिततेने हाताळणे आवश्‍यक असते. त्याअनुषंगाने संदर्भ क्र. २ अन्वये मा. उच्च न्यायालयाकडून 
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्यातील विविध न्यायालयात कार्यरत असलेल्या बेलिफांना लेदर 
बॅग्ज व रेनकोट खरेदी करण्यासाठीची वित्तीय मर्यादा वाढविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या बेलिफांना ४ वर्षातून एकदा लेदर बॅग्ज व 
रेनकोट खरेदी करण्यासाठी असलेली वित्तीय मर्यादा रु. १०००/- वरुन रु. ३०००/- इतकी वाढविण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर खरेदी ही उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या दि.०१.१२.२०१६ व दि. २४.०८.२०१७ 
रोजीच्या शासन निर्णयामधील तरतुदींनुसार करण्यात यावी व त्यासाठीचा खर्च त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक सं.क्र.१५१/व्यय-५, 
दि. ०८.०२.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२०१६४५३४९४१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
HEMANGI AJIT म वा 
SHETYE sabes 


(हेमांगी sez) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महाप्रबंधक , मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२. प्रबंधक , उच्च न्यायालय, ( निरीक्षणे ), मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०३१७/प्र.क्र.७७-अ/कार्यासन ११ 


३. सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालय, 
४. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई. 


. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 

. लघुवाद न्यायालय, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 

९. 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी/ उप कोषागार अधिकारी 


१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग(व्यय-५)/ अर्थसंकल्प -११, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सर्व कार्यासने विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


